माजलगाव येथे नवीन ट्रॉमा केअर सेंटर 
इमारत बांधकामाचे तसेच उपजिल्हा 
रुग्णालयाच्या अधिकारी/ कर्मचारी 
निवासस्थान बांधकामाचे अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.१९६/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ०३ जुले, २०२४. 


वाचा:- 


१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/कक्ष- 
३/ टे.६/माजलगावट्रॉमावनिवाबांधकाम/८४७७-७९/२४, दिनांक ०४.०४.२०२४. 


२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इतिवृत्त क्र.बैठक-२०२४/प्र.क्र.४०/इमा-१, दिनांक 
२९.०६.२०२४. 
प्रस्तावना:- 
माजलगाव येथे नवीन ट्रॉमा केअर सेंटर इमारत बांधकामाचे तसेच उपजिल्हा रुग्णालयाच्या 
अधिकारी/कर्मचारी निवासस्थान बांधकामाचे आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
माजलगाव येथे नवीन ट्रॉमा केअर सेंटर इमारत बांधकामाचे तसेच उपजिल्हा रुग्णालयाच्या 


अधिकारी/कर्मचारी निवासस्थान बांधकामाचे मंत्रालयीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परिगणित 
केल्याप्रमाणे व उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्डविण्यात 
आल्याप्रमाणे रु.२६.८७ कोटी (अक्षरी रुपये सव्वीस कोटी सत्याऐंशी लक्ष मात्र) इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अटीव शर्ती :- 


१) इमारतीचे आराखडे हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग/शासकीय इमारतीच्या अनुज्ञेय मानकास 
अनुसरुन असण्याची खातरजमा करावी. अशा नकाशांना व वास्तुमांडणी आराखडयास 
शासनाचे वास्तुशास्त्रज्ञ यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

इमारत बांधकाम करण्यापूर्वी विदयुतीकरणाच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (विदयुत) व 
स्थापत्यांच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची तांत्रिक मंजुर घेण्यात यावी. 
कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आव्यक राहील. 

बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


डॉट 


च्य 


व 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.१९८/ आरोग्य-४ 


8) 


सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री 
संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या 
किंमतीमध्ये अनावश्‍यक वाढ करण्यात येवू नये. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- क्षेत्राच्या 
सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


१०) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१२३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ 


दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


११) रुग्णालयाचे नकाशे तपासून नकाशांमध्ये रुग्णालयासाठी आवश्‍यक ऑक्सिजन पाईपलाईन, 


एअर कंडीशनरसाठी जागा व त्यांच्या duct चे नियोजन, दिव्यांगांकरीता करावयाच्या 
सोयीसुविधा, त्या व्यक्तींसाठी रुग्णालयात करावयाचे पथ-वे इ. तसेच याबाबतची 
Functionality विचारात घेवून रुग्णालयाचे नकाशे सुधारीत करण्यात यावेत. तसेच रुग्णालय 
डिझायनिंग मधील तज्ञ व्यक्‍ती व रुग्णालयाशी संबंधित डॉक्टर व कर्मचारी यांचेशी चर्चा करुन 
त्यानुसार रुग्णालयाचे THAT सुधारित करण्यात यावेत. 


१२) केंद्र शासनाकडून निर्गमित IPHS च्या २०२२ च्या मार्गदर्शक सुनचांनुसार अंदाजपत्रकामध्ये 


सुधारणा समाविष्ट करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या मर्यादेत राहून इमारतीचे बांधकाम 
करण्यात यावे. 


१३) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ व शासकीय इमारती यांच्या अनुज्ञेय 


मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


१ क्षेत्रियस्तरावर सदर बांधकामाचा संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा व जिल्हा शल्य 


चिकित्सक यांनी वेळोवेळी आढवा घ्यावा. 


१५ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्ण क्र.बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 


दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करावी. 


१६) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर 


कामाच्या निविदा सुचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


२. सदर कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, “मुख्य लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, ०१ - नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), ११०- रुग्णालये व दवाखाने, (१) 
(अ) - पंचवार्षिक योजनाअंतर्गत योजना-इमारती, (००) (०१)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३ - 
मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षामधून भागविण्यात यावा. 


3. 
भाग-२ 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 
, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ 


परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात तसेच मा. 
मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक २६.०६.२०२४ रोजीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.१९८/ आरोग्य-४ 


बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०११७३३४६४८१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KAVITA Sea oe cine 


FAMILY WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=895d4dc43ba3 105440c032943144 
p RA D | p 6ae8333ab89578925b2d77d3806165dbd48 
7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=AEEF37624AA6E5EA1AAA99 


D244C6C2A5F135097E5C07486A35D42383 
5B4EC728, cn=KAVITA PRADIP PISE 


Date: 2024.07.03 12:27:44 +05'30' 


(कविता पिसे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल १/ २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 
नागपूर. 

२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

६. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, बीड. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.विनिमय कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


~ वरशिशेस् बर” <tc 


4 
onsen (ool %. IMA OWS FOE /; SIU, 12; 03/0 aoe 


Name of the Department : Public Health Department 


Name of Work : Construction of Trauma Care Unit & Residential Quarters at Majalgaon Ta. Majalgaon 
Dist - Beed. 


Executing Agency : Public Works Department 


Land Availability : Yes 


Architect : Private 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Scope Unit Rate Norms 
LumpSum etc.) Wise 
| (A) [ESSENTIAL ITEMS (Components 

Building proper (Built Up Area - Sq.m Bn es 
१ Be Oe 1120 
[Sq.M_| 
[Sq.M_| 
| 1504.54 |SqM {| | | 
aearet आयता त्यया eee 
ee Se See Gee 
sqm] 
[Sq.M__| 
pi ISq.M_| 
| 584-॥_। 
Rn Ti ae Sd, 
Sq. M__| 
Sq.M__| 
iSq.M__| 
Sq.M__| 
PD hl a eS, 
iSq.M__| 
eee ae ee we 
Total 2 es Dee 

iSq¢.M | | 
Internal| | 
1__________|__ terms | 6% OF (AT 

a ae 
a eee 
_“56___|_20,00,000 
CCTV ee aoe ee 2,00,000 

PAE अ | 

eee | 3 [Water Supply & Sanitary Works 5% of (A1) 

| 4 | 1053.18 [Sq.M 

| 19,02,02,532 | 

[(B)[MISCELLANEOUS ITEMS] 


1130.00}Rmt 
150000.00) Litres 


8000 90,40,000 
23 34,50,000 


Water Main Storage 
Internal, Land Development, Parking, Land 


z Compound Wall & Gate (Rmt.) (340 + 790 


Scaping, Soil Investigation, CC Drain & C/D 4.5% of (A1) 64,31,200 

Works etc. 
_ ae 500,000 
SEES 
A PTE: Project Cost (P)= (A) ह 
PROVISIONS FY 
mE) i) Contingencies 4% on (sub total A1) 
T | (ii) GST 18% on (P) 
| | (iii) Price Escalation 5% on (P) 
|| (iv) PMC Charges 1.5% on (P) | 31,44,356| 
|_| (v) Labour Insurance 1% on (P) 
REAR Ie 


TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C 


nN 
छळ 
© 
Ph 
io 
a 


1 Bldg Civil (A1) = Rs 25,666 /Sqm 
2 Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A) ‘= Rs 34,158 /Sqm 
3 Total (A+B) न ‘= Rs 37,646 /Sqm 


